महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील 
मुख्याधिकारी, गट-अ संवर्गातील श्री.निलेश 
देशमुख यांना पदोन्नतीचा मानीव दिनांक मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक-एमसीओ २०२२/प्र.क्र.११७/नवि-१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक: १६ जुले, २०२४. 


संदर्भ : 

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-२००२/प्र.क्र.२/२००२/१२, 
दि.०६.०६.२००२ 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/व्हीआयपी-२१०/प्र.क्र.४१२/का.१२, 
दि.२१.०८.२०१५. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 

४. नगर विकास विभाग, शासन आदेश क्र.एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.१६९/नवि-१४, दि.२४.०७.२०१९. 

५. नगर विकास विभाग, शासन आदेडा क्र.एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.१६९/नवि-१४, दि.२९.१२.२०२० 


शासन आदेशा: 
मुख्याधिकारी, गट-अ संवर्गातील श्री.निलेश देशमुख हे पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू न झाल्याच्या 


कारणास्तव निलंबित असल्याने सन २०१७-२०१८ या निवडसूची वर्षामध्ये त्यांचे प्रकरण मोहोरबंद पाकीटात 
ठेवण्यात आले . त्यामुळे, त्यांचा मुख्याधिकारी, गट-ब संवर्गातून मुख्याधिकारी, गट-अ संवर्गात पदोन्नतीसाठी 
विचार करण्यात आला नाही. दरम्यान, श्री.देशमुख यांच्या निलंबनाचा आढावा घेण्यात येऊन, निलंबन 
आढावा समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार त्यांना पुर्नस्थापित करण्यात आले व संदर्भ क्र.५ येथील 
आदेशान्वये श्री.देशमुख यांना मुख्याधिकारी, गट-अ संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. 

२.  श्री.निलेश देशमुख यांचे निलंबन मागे घेऊन, त्यांचा निलंबन कालावधी असाधारण रजा म्हणून मंजूर 
करून, त्यांचे प्रकरण अंतीम करण्यात आलेले आहे. सन २०१७-२०१८ च्या निवडसूचीमध्ये श्री. देशमुख यांना 
सेवा कनिष्ठ असलेल्या श्रीमती अॅलिस पस्ताकीया (पोरे) यांना दि.२४.०७.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये पदोन्नती 
देण्यात आल्याने, श्रीमती पोरे यांचा मुख्याधिकारी, गट-अ संवर्गातील पदोन्नतीचा दिनांक २४.०७.२०१९ हा 
श्री.देशामुख यांना पदोन्नतीचा मानीव दिनांक म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून 


मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन SST क्रमांकः एमसीओ २०२२/प्र.क्र.११७/नवि-१४ 
३.  श्री.निलेश देशमुख यांची मुख्याधिकारी, गट-अ या पदोन्नतीच्या पदावर मंजूर करण्यात आलेल्या 
दि.२४.०७.२०१९ या मानीव दिनांकापासून मुख्याधिकारी, गट-अ या पदावर प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या 
दिनांकापर्यंत त्याची काल्पनिक वेतननिश्चिती करण्यात यावी. तसेच, श्री.देशमुख यांना मुख्याधिकारी, गट-अ 
या पदोन्नतीच्या पदावर मंजूर करण्यात आलेल्या मानीव दिनांकापासून ते मुख्याधिकारी, गट-अ या 
पदोन्नतीच्या पदावर प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या दिनांकापर्यंत या कालावधीतील वेतन व भत्त्याची थकबाकी 
श्री.देशमुख यांना अनुज्ञेय राहणार नाही. 
४. सदर आदेश हे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१/कार्या-१२(सेवा-२) 
दि.०८.०२.२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६०/२४/सेवा-३, दि.१६.०५.२०२४ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीने व शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१५/व्हीआयपी 
२१०/प्र.क्र.४१२/का-१२,दि.२१.०८.२०१५ अन्वये शासकीय विभागाच्या सचिवांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१६१७२८१०८७२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


"009 ASHOK KASHINATH LAKKAS. 


lly sig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


0=84261302514df1 4d17b0d46bb 1422d22bfc355b1a840ece50 


£14894cd6b0da24, '|Code=400032, st=Maharashti 
LA K KA S rialNumber=A08E157E090DE76FD7473747C56539E08109C40C5E2 
E8FE638A0A32B6BOBE227, -ASHOK KASHINATH LAKKAS 


Date: 2024.07.16 17:44:11 +05'30' 


(अ. का. लक्कस) 
RATA अवर सचिव 


१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,बेलापूर भवन, नवी मुंबई. 
२. विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, पुणे विभाग, पुणे. 

३. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका 

४. महालेखापाल (ले. व अ. महाराष्ट्र -१ व 2, मुंबई/नागपूर 

५. महालेखापाल (ले.प.) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/नागपूर 

६. श्री.निलेश देशमुख, मुख्याधिकारी गट-अ 

७. निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


